प्रशासकीय मान्यता 

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात छत्रपती राजर्षी 
शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास 
सुधारित अंदाजात प्राप्त निधीतून फर्निचर 
खरेदीस प्रशासकीय मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : आसीके - २०२१/प्र.क्र.१३७ / प्रा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : ३० मार्च , २०२१ 
वाचा: १) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र. 
८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 
३) शासन निर्णय,उद्योग, ऊर्जा व कामगार व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१४/प्र.क्र. 
२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 
४) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक: वैशिवि -२०२० / प्र.क्र. २८१/ 
प्रशा-२, दिनांक ०६.११.२०२० 
५) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं / यंसाख/ म / 
राछडामशमको / विविधविभागफर्निचर/६५२९/२०२१, दिनांक २६.०३.२०२१ 
शासन निर्णय :- 


उपरोक्त नमूद दिनांक २६.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या नियंत्रणाखालील 
छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , कोल्हापूर या संस्थेस सन २०२०-२१ 
या वित्तीय वर्षात सुधारित अंदाजात अनिवार्य योजनेतंर्गत १३ कार्यालयीन खर्च उदिष्टात मंजूर निधीतून 
फर्निचर खरेदीस प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय , कोल्हापूर या संस्थेस 
खालील तक्त्यात नमूद रूपये ७९,५२,५३१/- (रुपये एकोणऐंशी लक्ष, बावन्न हजार, पाचशे एकतीस 
फक्‍त) इतक्या रकमेचे फर्निचर खरेदी करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 
अ.क्र | फर्निचर चे नांव नग प्रती नग एकुण किंमत 
अंदाजित किंमत 
i लायब्ररी बुक केस ERICH साईझ ६५२ ६ २११२२ १२६७३२ 
५१.५ एमएस सीट पॉवडर कोटेड ग्लास 
डोअर 


शासन निर्णय क्रमांकः आरसीके -२०२१/प्र.क्र. १३७ /प्रशा-१ 


२ | डिलक्स हॉस्टेल बेड साईझ एल | ११२१० ११२१०० 
७२'""॥//३०"एच २२" 
३ | वेटींग बेंच ३ सीटर साईझ एल ४ १९९४२ ७९७६८ 
५४"॥/४२०"एच १८" 
४ | स्टडी टेबल साईझ एल३६"॥//३६"एच १८" | qo ६९६२ ६९६२० 
५ | वेटींग बेच ५ सीटर पावडर कोटेड साईझ 2 १३८०६ २७६१२ 
एल७७"॥//२४"एच १८" 
६ | स्केअर Foo एसएस टॉप 92x92 ८५ ३४२२ २९०८७० 
७ | ऑफिस HTS &x2 ७५५१.६५ ६ १७५८२ १०५४९२ 
८ | लायब्ररी बूक रॅक ७.५ ।॥»९९ FT IK २ ८२२४६ १६४४९२ 
९ | ऑफिस HASE.4x2 ७५५१.५ लॉकर १५ १९९४२ २९९१३० 
णं स्केअर स्टूल एसएस एल १४"//१४"एच ८५ ३३०४ २८०८४० 
१८" 
शि १ | मॅगझीन रंक (इंडीव्युजअल) एम एस शि ३१२७० ३१२७० 
पावडर कोटेड ४ PATCHES 
१२ | बूक केस लायब्ररी पावडर कोटेड १.०एमएम | ५ २१००४ १०५०२० 
थीक एमएस सीट 
१३ | लायब्ररी स्टडी टेबल साईझ ६" ५ वॉटर & ३५२८५ २११७१० 
प्रुफ प्लायवूड टॉप अँण्ड एमएस पावडर 
कोटेड 
१४ | कबर्ड विथ लॉकर १८ गेज थीक एम एस ७ १९८२४ १३८७६८ 
सीट ओवन बेक कलर 
१५ | रिव्हालबींग स्टूल स्टेनलेस स्टील ३० ३३०४ ९९१२० 
१६ | लबोरंटरी स्टूल एस एस साईझ सीट डाय । २० ५३१० १०६२०० 
१४" एच१८-२५" 
१७ | स्लाईड स्टोरेज कॅबिनेट 2 ४०७१० ८१४२० 
१८ | स्टडी da २ ex बेच साईझ टॉप २७ ११०९२ २९९४८४ 
एचटी३०"% सीट एचटी१४"२२॥//३९"_ 
१९ | रायटींग टेबल विथ लॉकर १३ ११६८२ १५१८६६ 
२० | ऑफिस टेबल एक्सेक्युटीव्ह ९ २११२२ १९००९८ 
२१ | एल टाईप एक्सेक्युटीव्ह टेबल ४ ७०४४६ | २८१७८४ 
२२ | स्टाफ टेबल विळा २८९१० २८९१० 
२३ | यू टाईप एक्सेक्युटीव्ह रुम टेबल चि २००२४६ २००२४६ 
२४ | कम्पुटर टेबल १० | १२८६२ १२८६२० 
२५ | चेंज रुम लॉकर ६ 2) १९९४२ ३९८८४ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरसीके -२०२१/प्र.क्र. १३७ /प्रशा-१ 


२६ | स्टडी बेच साईझ टॉप एचटी३०"% सीट २८ १०५०२ २९४०५६ 
एचटी १८"५२८.५ डब्लयू X ३९एल 
२७ | चेजरुम लॉकर ८ २ २२३०२ ४४६०४ 
२८ | चेंज रुम लॉकर १८ ३ ४११८२ १२३५४६ 
२९ | इंस्टमेट केबीन aa २८९१० २८९१० 
३० | मेटल सेलव्हींग रंक क्लोज ६ १४०४२ ८४२५२ 
39 | २ सीटर स्टडी बेंच एम एस परफोटेड २५ ११६८२ २९२०५० 
टयुबीलर पाईप फ्रेम मरीन प्लाय टॉप एचटी 
30% सीट एचटी१८"%५२८.५ डब्ल्यू 
>३९एल टॉप साईझ १३"<३९"१८एमएम 
३२ | मेटल सेलव्हींग रंक ६ सेलव्ह Q¢ ९३२२ २६१०१६ 
३३ | स्टील टयुब्युलर चेअर ३५ ४४२५ १५४८७५ 
३४ | कम्पुटर चेअर १७ ६४९० ११०३३० 
३५ | स्टुडन्ट चेअर विथ HIM ४२३ ६९६२ २९९३६६ 
३६ | व्हिजीटर चेअर लेदर Hart Q¢ ९६६२) २७०५३६ 
३७ | एक्झीक्युटीव्ह चेअर २० १४०४२ २८०८४० 
३८ | रायटींग चेअर विथ Har ३२ ६८४४ २१९००८ 
३९ | सुपर एक्झीक्युटीव्ह चेअर a | १८७६२ २०६३८२ 
go | स्टूडन्ट चेअर विथ age रायटींग पंड ४० ५६६४, २२६५६० 
४१ | व्हिजीटर चेअर एस टाईप एसएस टयुबलर । २८ १०५०२ २९४०५६ 
पाइप फ्रेम 
४२ | ON कम्पोझीट लेदर चेअर ४ ६४७८२ २५९१२८ 
४३ | एक्झीक्युटीव्ह चेअर ६ १३९२४ ८३५४४ 
४४ | लक्झरी टाईप सोफा सेटा एल टाईप २ ५८६४६ ११७२९२ 
४५ | व्हिजीटर चेअर लेदर १६ १०३८४ १६६१४४ 
४६ | chara ८ ११२१० ८९६८० 
४७ | स्टडी बेच २ सीटर २५ ११५६४ २८९१०० 
४८ | Hae स्टूल २० ५३१० १०६२०० 
एकूण ७९,५२,५३१ 
अटी :- 
१. सदर फर्निचर खरेदीची प्रशासकीय मान्यता संस्थेच्या अनिवार्य लेखाशिर्षातील १३ 8 


कार्यालयीन खर्च या उदिष्टात मंजूर अनुदानातून प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः आरसीके -२०२१/प्र.क्र. १३७ /प्रशा-१ 


१०. 


११. 


१२. 


१२३. 


निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 
सदर फर्निचर खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तद्अनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व वैद्यकीय 
उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि. मार्फत 
करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 
२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 

सदर फर्निचरची आवश्‍यकता असल्याची , त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त नसल्याची 
तसेच अनावश्यक खरेदी करण्यात येत नाही याची खातरजमा संचालक ( वैद्यकीय शिक्षण ) 
व संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 

सदर फर्निचरसाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 

सदर फर्निचरची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार यंत्रपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ शकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे संचालक (वैद्यकीय शिक्षण ) यांनी प्रमाणित करावे. 

प्रस्तावित फर्निचरचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भुत केळेला नसल्याबाबत 
व सदर यंत्रसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत संचालकांनी खात्री करावी. 
मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
सदर विषयी फर्निचर खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 

उपरोक्‍त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्राच्या किंमतीस आवऱ्यकतेनुसार सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 

समान स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 
निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे 
निविदा प्रसिध्द करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने संचालक, वैद्यकीय 
शिक्षण आणि संशोधन,मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 
रुपये तीन लक्ष पेक्षा कमी किमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करून अशा बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 

संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणाऱ्या यंत्रसामुग्रीची खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व 
कामागार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील कार्यपध्दतीनुसार करतांना 
याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामागार विभाग, क्रमांक संकीर्ण 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरसीके -२०२१/प्र.क्र. १३७ /प्रशा-१ 


२०१४ / प्र.क्र. २१५ / उद्योग -४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहीत करण्यात आलेल्या 
गव्हर्नमेंट ई मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपध्दतीचा वापर करावा. 


२. प्रस्तुत विषयी येणारा खर्च खालील लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक एस - ०१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०५ वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषमचिकित्सा- 
१०५ (०0३) - वैद्यकीय महाविद्यालय 


(०३ )(३० - रा.छ.शा.म शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय,कोल्हापूर 
(२२१० ५०७७ - योजनेत्तर 
१३ - कार्यालयीन खर्च 


३. सदर शासन निर्णय , शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक: विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, 
दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग -२, 
अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३३०१५१८३९६४१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARUN MURLIDHARRAO 
DAHALE 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 
A RU N 2.5.4.20=b335b52903c5914ab29c9ba5a50 
897b7b2244d66593f50dd7 13da83860912 
503, postalCode=400032, 
MURLIDHAR “कळ 
serialNumber=30df743755280cf26ce97ec 
0978235f63f80f0bc4317129bf381eb48778 


RAO DA H AL E f2e3d, ou=NA, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, cn=ARUN 
MURLIDHARRAO DAHALE 
Date: 2021.03.30 19:55:16 +05'30' 


(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखाकार - १ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकीन बायो फार्मास्युटीकल्स्‌ कॉर्पोरेशन लि., मुंबई. 

३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 

४. अधिष्ठाता, छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, कोल्हापूर 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

६. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


